उपसंचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशासकीय सेवा, गट- अ या पदावरील 


नियुक्ती रद्द करणेबाबत.... 


श्री. मानकर विजयकुमार हरिश्वंद्र 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. ससेप्र-२०१८/प्र.क्र.(८७/१८)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ -: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५ (१) / (६०)/ २६००/ सात, दि. २७.०३.२०१८. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, समक्रमांक दि. ०३.११.२०२०. 
३) शासन पत्र, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, समक्रमांक, दि. २१.१२.२०२०. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये केलेल्या शिफारशीनुसार, श्री. मानकर 
विजयकुमार हरिश्चंद्र यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, गट - अ या संवर्गातील उपसंचालक, 
तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे अन्यथा एक महिन्यानंतर नियुक्तीचे seat रद्द करण्यात 
येतील, असे श्री. मानकर यांच्या नियुक्‍ती आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

तद्नंतर श्री. मानकर यांनी केलेल्या विनंतीस SAHA त्यांना सदर पदावर रुजू होण्यासाठी 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन पत्रान्वये दि. ०२/०२/२०२१ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. तथापि, श्री.मानकर हे सदर पदावर विहित मुदतीत रुजू न झाल्याने त्यांची उपसंचालक, 
तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावरील संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेश, झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/ 
प्र.क्र.२०७ /कार्या.१२, दि. २८/०५/२०१८ व २६/०९/२०१८ मधील तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२२१२३८२१५१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sameer Laxman 
Dhere 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
श्री. मानकर विजयकुमार हरिश्चंद्र, फ्लॅट नं-२६, आराधना सहकारी सोसायटी, चिंतामणी नगरी 
नं-१ , बेसा रोड, नागपूर-४४० ०२७ (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
२. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः ससेप्र-२०१८/प्र.क्र.(८७/१८)/तांशि-१ 


३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

४. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये. 

६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


